महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम दिनांक १४ 
ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिमेची जाहिरात 
वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५१/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २० मार्च, २०१५ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८. 
२) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/ ४०/९०६९/ मगातंमुगा/ 
जाहिरात/२९/२०१४ दि.२९/१२/२०१४ 


प्रस्तावना : शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ Helles तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 
गांव मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाडावाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील 
वृत्तपत्रामधून प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मोहिमेची ४०० चौ. 
सें.मी. आकाराची कृष्ण धवल जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी औरंगाबाद 
परिक्षेत्रातील सर्व "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिती व 
जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची ७३ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त 
झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये २,९५,२००/-( अक्षरी रुपये दोन 
लाख पंच्यान्नरव हजार दोनशे फक्त ) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये २,९५,२००/-( अक्षरी 


रुपये दोन org Usd हजार दोनशे फक्त ) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


येत आहे. ७३ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले 


पत्र तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केळेळे दर यानुसार तपासून ते बरोबर 


असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 
३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व 


प्रचार यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ७३ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये २,९५,२००/-( 


अक्षरी रुपये दोन लाख पंच्यान्नरनव हजार दोनशे फक्त) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५१/पोल-१५ 


वितरण करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे 


धनादेश तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 


५. याखाली होणारा खर्च रुपये २,९५,२००/-(अक्षरी रुपये दोन लाख पंच्यान्नव हजार दोनशे फक्त) 


मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 0433) 


२६ जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक ३५/२०१५,व्यय-७ 


दि.२१/१/२०१४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१९१५१२३७३७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


R am d as Sahebrao Knhomane 
DN: CN = Ramdas Sahebrao 
Khomane, C = IN, S = 
S ah eb rao Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Desk Officer 
Khomane Date: 2015.03.27 11:55:28 +05'30' 
रा.सा. खोमणे 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (93 बीलासह) 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद,जालना,बीड,उस्मानाबाद. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वित्त विभाग(व्यय-७) मंत्रालय,मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी औरंगाबाद,जालना,बीड,उस्मानाबाद. 
१०.अवर सचिव अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-१२१४/प्र.क्र-१५१/पोल-१५, दि. २० मार्च, 2094 सोतचे विवरणपत्र-अ 


अ.क्र वर्तमानपञाचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीची । जाहीरातीचा दिनांक 
रक्‍कम 
औरंगाबाद 

शिव डेली लोकप्रबोधन, औरंगाबाद ०८६ ३६००/- १५/०८/२०१४ 
२ | उर्दु शाम-ए-राहबार , औरंगाबाद 386 3200/- १४/०८/२०१४ 
3 सांजवार्ता दैनिकातील क्रांतीपर्व, औरंगाबाद २२६ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
४ । सायं दैनिक नवा मराठा औरंगाबाद ७४० ५६००/- १४/०८/२०१४ 
५ | उर्दु दैनिक अल्जाझिरा जीन्सी , औरंगाबाद 902/Dgpir/aug 3200/- १४/०८/२०१४ 
६ | दैनिकस्वरगंगा, औरंगाबाद २९८ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
७ | ऊदू देनिक रोजनामा एशिया एक्सप्रेस, १६१४ ५२००/- १४/०८/२०१४ 

औरंगाबाद 

दैनिक ळोकविजय, औरंगाबाद ६२०९ ५६००/- १४/०८/२०१४ 

दैनिक द हिंदूस्थान Sly), औरंगाबाद ३११७ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
hal o | दैनिक महानायक, औरंगाबाद Govt./Advt./48 ५६००/- १४/०८/२०१४ 

/२०१४ 
i भैरव, "| q | दैनिक सायं आज की खबर, औरंगाबाद ३५३ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
१२ | दैनिक मुफस्सिर we, औरंगाबाद १७४८ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
१३ | दैनिक मुकद्दस दैनिक, औरंगाबाद २११९ ४८००/- १४/०८/२०१४ 
१४ | Hg दैनिक, औरंगाबाद टाईम्स, औरंगाबाद ४६३९ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
१५ | गावकरी प्रकाशन, औरंगाबाद ४००६ ६८००/- १४/०८/२०१४ 
१६ | पुरोगामी विचारांचे दैनिक एकमत, औरंगाबाद /)-९३४८६ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
qo | सायं दैनिक संजय वार्ता, औरंगाबाद २२२९ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
१८ | दैनिक लोकसंग्रह, औरंगाबाद ५६९ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
१९ । दैनिक लोकपत्र, औरंगाबाद ७२५ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
२० | दैनिक लोकपत्र, औरंगाबाद ७२९ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
२१ | दैनिक औरंगाबाद विश्वमित्र, औरंगाबाद ३०९ ४८००/- १४/०८/२०१४ 
२२ | ऊदू दैनिक औरंगाबाद एक्सप्रेस, औरंगाबाद ३५४३ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
२३ | सायं दैनिक Urea, औरंगाबाद १०५५ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
२४ | दैनिक प्रसार, औरंगाबाद ३७४५ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
२५ | दैनिक मराठवाडा साथी, औरंगाबाद २७४ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
२६ । दैनिक मुंबई चौफेर, औरंगाबाद &/१४- &¢00/- १४/०८/२०१४ 
०८/४८२०४ 
२७ | सायं दैनिक सम्राट, औरंगाबाद ४७० ४०००/- १४/०८/२०१४ 
२८ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, औरंगाबाद बी/८७७/१४-१५ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
२९ | दैनिक आत्तच एक्सप्रेस, औरंगाबाद १८८ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
३० | देवगिरी तरुण भारत, औरंगाबाद ५५० ५२००/- १४/०८/२०१४ 
३१ | दैनिक इन्सान ए आलम, औरंगाबाद ४९१ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
३२ | दैनिक औरंगाबाद सिटीझन, औरंगाबाद ४०९ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण १,४२,४००/- 


जालना 


३३ | दैनिक रामविचार, जालना ३२३४/१४-१५ ४८००/- १४/०८/२०१४ 
३४ | दैनिक मराठवाडा साथी, जालना ३७३ २८००/- १४/०८/२०१४ 
३५ | दैनिक आणिबाणी, जालना ५६० ३६००/- १४/०८/२०१४ 
३६ | दैनिक असंतोष, जालना १०९७ ४४००/- १४/०८/२०१४ 
३७ | राजसम्राट पेपर्स प्रायव्हेट लि. जालना २४०९ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
३८ | दैनिक पार्श्वभूमी, जालना १८६४ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
३९ । दैनिक पुरोगामी मराठवाडा, जुना जालना ५७० २४००/- १४/०८/२०१४ 
४० | आनंद नगरी प्रकाठा, प्राय.लि. जालना ०८१ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
४१ | दैनिक कृष्णनिति, जालना ६४४ २८००/- १४/०८/२०१४ 
४२ | दैनिक दुनियादारी, जालना ७४०८ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
४३ | दैनिक मत्स्योदरी, जालना १५९ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
४४ | दैनिकपुकार, जालना १२०१ २०००/- १४/०८/२०१४ 
४५ | सायं दैनिक सांजवार्ता, जालना JKC २८००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण | ५२,०००/- 
बीड 
४६ | दैनिक लोकप्रश्न, बीड २१३८ 3200/- १४/०८/२०१४ 
४७ | अंबेजोगाई टाईम्स अंबेजोगाई, बीड ७८५ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
४८ | सायं दैनिक रणझुंजार, बीड ४९२९ २८००/- १४/०८/२०१४ 
४९ | दैनिक हिंद जागृती, बीड २७२ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
yo | दैनिक पाटोदा संचार, संहयोग नगर, बीड ७१६ २४००/- १४/०८/२०१४ 
५१ | सायं दैनिक अभिमान, बीड ६०० २४००/- १४/०८/२०१४ 
५२ | दैनिक सुराज्य, बीड ७०७७ २८००/- १४/०८/२०१४ 
५३ | मराठी दैनिक चंपावती पत्र, बीड १०७११ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
५४ | दैनिक झुंझारनेता, बीड २९६९६ ७२००/- १४/०८/२०१४ 
५५ | दैनिक विवेक सिंधु अंबेजोगाई, बीड ५८४ ४८००/- १४/०८/२०१४ 
५६ | बीड संकेत, बीड ७५६५ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
५७ | दैनिक मराठवाडा साथी, बीड ४७७ ६०००/- १४/०८/२०१४ 
५८ | दैनिक माजलगांव टाईम्स, बीड ०२७ ४४००/- १४/०८/२०१४ 
५९ । दैनिक गाववाला अंबाजोगाई, बीड २६ २८००/- १४/०८/२०१४ 
६० | दैनिक प्रजापत्र, बीड १६०४ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण ५६,४००/- 
उस्मानाबाद 
६१ | दैनिक राजधर्म, उस्मानाबाद १९५६ 3§,00/- १४/०८/२०१४ 
६२ | दैनिक संघर्ष, उस्मानाबाद ९९८ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
६३ | दैनिक गुरूधर्म, उस्मानाबाद १३६२ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
६४ । दैनिक कुलस्वामिनी संदेश, उस्मानाबाद ७३० ३६००/- १४/०८/२०१४ 
६५ | दैनिक जनमत सर्वसामान्यांचे, उस्मानाबाद २०४० ३२००/- १४/०८/२०१४ 
६६ | पुरोगामी विचारांचे दैनिक एकमत, उस्मानाबाद | /॥॥)-९३४८५ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
६७ | सिध्देश्वर समाचार, उस्मानाबाद २७३० ३६००/- १४/०८/२०१४ 
६८ | दैनिक कुलदैवत, उस्मानाबाद १०८१ २४००/- १४/०८/२०१४ 
६९ | लातूर समाचार, उस्मानाबाद ४३७ ३२००/- १४/०८/२०१४ 


७० | दैनिक जागृत जनप्रवास, उस्मानाबाद ११९ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
७१ । दैनिक उज्ज्वलकाळ, उस्मानाबाद १३६ २४००/- १४/०८/२०१४ 
७२ ।दैनिक मराठवाडा, केसरी, उस्मानाबाद ४२० २४००/- १४/०८/२०१४ 
७३ । दैनिक उमरगा प्रसार, उस्मानाबाद १४० २४००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण ४४,४००/- 
एकूण २,९५,२००/- 


